मानद वन्यजीव रक्षकांची नियुक्ती 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-डब्ल्यूएलपी-१०२०/प्र.क्र.१८३/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ ऑक्टोबर, 2023. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी १०.२०/प्र.क्र. १८३/फ-१, दिनांक २२.०३.२०२१ 
२. शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी १०.२०/प्र.क्र. १८३/फ-१, दिनांक १४.०५.२०२१ 
३. शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी १०.२०/प्र.क्र. १८३/फ-१, दिनांक ०१.०६.२०२१ 
४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांची पत्रे, दिनांक 
१०.०६.२०२२, दिनांक १८.०१.२०२३, दिनांक १९.०४.२०२३ व दिनांक 92.90.2023. 
प्रस्तावाना :- 


वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ मधील कलम ४ (१)(बीबी) अंतर्गत प्रदत्त शक्तिचा वापर करुन 
महाराष्ट्र राज्यातील २६ जिल्ह्याकरीता संदर्भ क्रमांक १ च्या शासन निर्णयान्वये, ०५ जिल्हयाकरीता संदर्भ 
क्रमांक २ च्या शासन निर्णयान्वये व दोन जिल्ह्यांकरिता ०२ संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये मानद 
वन्यजीव रक्षकांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
शासन निर्णय :- 

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ मधील कलम ४ (१)(बीबी) अंतर्गत प्रदत्त Bera वापर करुन 


खालील दर्शविलेल्या मानद वन्यजीव रक्षकांची नियुक्‍ती शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून पुढील तीन 
वर्षांकरिता करण्यात येत आहे. 


अ.क्र जिल्हा नाव (सर्वश्री) 
fa पालघर श्री. हार्दीक सोनी 

२ बीड श्री. सिद्धार्थ धोंडीराम सोनवणे 
३ पुणे श्री. धनंजय बबनराव कोकणे 
४ अहमदनगर श्री. मंदार माधव साबळे 

4 भंडारा श्री. पंकज ही. देशमुख 
नागपूर सौ. प्रणेती खर्डकर-लवंगे 


२. नियुक्‍त मानद वन्यजीव रक्षकाची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या आणि अधिकार वन्यजीव (संरक्षण) 
अधिनियम, १९७२ मध्ये विहित केल्याप्रमाणे तसेच केंद्र शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी विहित केलेल्या 
तरतुदींप्रमाणे राहतील. 

३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक_२०२३१०२६१२४०३५८७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे का 


IN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SIDDESH TUKARAM otsersconr tmnt 
SAWARDEKAR ४ erate 


SAWARDEKAR 
Date: 2023.10.26 12:43:48 +05'30° 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 


प्रति :- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१०२०/प्र.क्र.१८३/फ-१ 


२. मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई / पूर्व, नागपूर 

९. सर्व मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव) 

१०. जिल्हाधिकारी, पालघर / बीड / पुणे / अहमदनगर / भंडारा / नागपूर 
११. जिल्हा पोलीस अधिक्षक, पालघर / बीड / पुणे / अहमदनगर / भंडारा / नागपूर 
१२. सर्व उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव) 

१३. संबंधित मानद वन्यजीव रक्षक 

१४. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग (निवड नस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


